राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 
पशुवैद्यक पदवीधर/पक्ुवैद्यक पदविका 
धारक यांचे मार्फत गाई म्हशींमध्ये 
“शेतकऱ्यांच्या दारात कृत्रिम रेतन सुविधा 
उपलब्ध करून देणे” या रु. ७३.९१ कोटी 
च्या प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राकृवि -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक :- 09 नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा : १. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष यांचे पत्र क्र.आरकेव्ही-०२२१/प्र.क्र.२५/१४-ए, 
दि. ४.०३.२०२१ अन्वये दि.१० मे, २०२१ रोजी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी 
समितीच्या सभेचे निर्गमित केलेले इतिवृत्त. 
२. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.एफवायपी-२१ (२२)/ 
सीआर-३४/ २२२२/आरकेव्हीवाय/२०१९, दि.१५.०९.२०२१. 


प्रस्तावना: - 


२० व्या पद्युगणनने नुसार राज्यात एकूण ८९ लक्ष पैदासक्षम alas (गायी व म्हशी) असून, 
त्यांच्यामध्ये राज्यातील ४,८४७ पशुवैद्यकीय संस्था, दुध संघ व इतर खाजगी संस्थांमार्फत गाई- 
म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतनाचे कार्य करण्यात येते. सन २०२०-२१ या वर्षात शासकीय पशुवैद्यकीय 
दवाखाने, दुध संघ व इतर खाजगी संस्थांमार्फत एकूण ३४.२५ लक्ष कृत्रिम रेतने करण्यात आलेली 
असून, शासकीय पक्ुवैद्यकीय संस्था, सेवाभावी संस्था, दूध संघ, खाजगी कृत्रिम रेतन व्यावसायिक 
यांच्या कडून या पैदासक्षम गायी व म्हशी पैकी १९ टक्के गाई / म्हशींना कृत्रिम रेतनाच्या सेवा 
पुरविल्या जातात. पैदासक्षम पशुधनाच्या किमान Wo टक्के पश्युधनास कृत्रिम रेतन सुविधा होणे 
आवर्यक आहे. त्यासाठी राज्यातील अधिकाधिक पैदासक्षम पश्ञुधनास कृत्रिम रेतन सेवा पुरवून 
त्याद्वारे उच्चतम अनुवंशीकतेच्या कालवडी / सुधारित जातीच्या पारड्यांची निर्मिती व एकूण दुध 
उत्पादन वाढण्याच्या दृष्टीने “शेतकऱ्यांच्या दारात कृत्रिम रेतन सुविधा पुरवणे” हा प्रकल्प राष्ट्रीय 
कृषी विकास योजनेअंतर्गत दि. १० मे, २०२१ रोजी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी 
समितीच्या सभेमध्ये मजुंरीसाठी सादर करण्यात आला होता. 


या प्रकल्पामुळे कृत्रिम रेतनाची व्यापकता वाढवून राज्याचे दूध उत्पादन वार्षीक ४ टक्के 
दराने वाढवण्याच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त पैदासक्षम गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतनकरून वासरे 
/पारड्या निर्माण केल्यास राज्याचे दूध उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुद्धा वाढण्यास 
मदत होणार आहे. सदर प्रकल्पाअंतर्गत ४८४७ सेवादात्यांची निवड करून, त्यांना प्रति पश्ुवैद्यकीय 
संस्थेंतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यक्षेत्रातील पैदासक्षम गायी म्हशींमध्ये प्रतिवर्ष ३०० कृत्रिम रेतनांचे 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-४, 


लक्षांक देऊन या द्वारे राज्यामध्ये प्रतिवर्ष १५ लाख कृत्रिम रेतने केळी जाणार आहेत. त्यापोटी 
५.०० लाख वासरे / पारड्या निर्माण होणे अपेक्षित असून, निसर्ग नियमानुसार ५०% नर-मादी याचा 
विचार केला असता प्रति वर्ष २.५० लक्ष उच्च वंशावळीच्या कालवडी / पारड्या निर्माण होणे 
अपेक्षित आहे. या निर्माण झालेल्या कालवडी / पारड्या व्याल्यानंतर एका कालवडी /पारडीपासून 
प्रतिवर्ष किमान, १५०० लिटर दूध उत्पादनाचा सरासरी विचार करता, त्याद्वारे राज्याच्या दूध 
उत्पादनामध्ये प्रतीवर्षी ३.७५ लाख मे. टन. इतकी वाढ होणे अपेक्षित आहे. यासाठी, “शेतकऱ्यांच्या 
दारात कृत्रिम रेतन सुविधा पुरवणे” या प्रकल्पास दि. १० मे, २०२१ रोजी पार पडलेल्या राष्ट्रीय 
कृषी विकास योजनेच्या २९ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या सभेत मान्यता प्रदान 
करण्यात AGA आहे. त्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पशुवैद्यक पदवीधर / पदविकाधारक यांच्यामार्फत गाई- 
म्हशींमध्ये “शेतकऱ्यांच्या दारात कृत्रिम रेतन सुविधा उपलब्ध करून देणे” या रु. ७३.९१ कोटी 
खर्चाचा प्रकल्प सन २०२१-२२ ते २०२२-२३ या दोन वर्षाकरिता राबविण्यास याद्वारे शासनाची 
प्रशासकिय व वित्तिय मान्यता प्रदान करण्यात येते आहे. 

सदरचा प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध होण्याच्या अधिन 
राहून राबविण्यात यावा. 


प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र: सदरचा प्रकल्प राज्यातील ४,८४७ पशुवैद्यकीय संस्थाच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत 
असलेल्या गावांमध्ये राबविण्यात यावा. 


प्रकल्पाच्या अटी व शर्ती :- 

१. राज्यस्तरावर या योजनेचे सनियंत्रण आयुक्‍त wad हे करतील तर, योजनेची 
अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास 
मंडळ, नागपूर यांची राहील. सदर प्रकल्पाचे संनियंत्रण विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा स्तरावर संबंधीत जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त व जिल्हा 
पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद हे करतील. 

२. सदरच्या प्रकल्पास आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तांत्रिक मंजुरी प्रदान 
करावी. 

३. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांच्या दारात गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतनाच्या सेवा उपलब्ध करून 
देण्यासाठी प्राधान्याने valde पदवीधर / पदविकाधारक यांची निवड करून त्यांना या 
प्रकल्पाकरिता सेवादाता असे संबोधण्यात यावे. 

४. प्रकल्पांतर्गत सेवादात्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, 
नागपूर यांनी बाह्यस्रोताद्वारे करावी. बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा उपलब्ध करून घेताना वित्त 
विभागाच्या दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, दि.०२.१२.२०१३, दि.०२.०८.२०१६ व 
दि.३०.०९.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-४, 


& . 


Go 


११ 


१२. 


१२३. 


संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय संस्थांच्या कार्यक्षेत्राचे नकाशे तयार करून 
पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील गावनिहाय प्रजननक्षम गाई-म्हशींच्या संख्येनुसार 
पशुवैद्यकीय संस्थेला दिलेले कृत्रिम रेतनाचे लक्षांक व त्या व्यतिरिक्त सेवादात्यांनी 
करावयाच्या प्रतिवर्ष ३०० कृत्रिम रेतनाचा लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी कालबध्द नियोजन 
आराखडा तयार करावा. 


. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष उपलब्ध होणाऱ्या 


निधीस अधिन राहून करण्यात यावी. 
सेवादात्यांस प्रति कृत्रिम रेतनास रु. १००/- (अक्षरी रु. शांभर मात्र) एवढे प्रोत्साहनपर मानधन 
त्यांनी कृत्रिम रेतनाची नोंद INAPH प्रणालीवर केल्याची खातरजमा झाल्यानतंर देय राहील. 


. सेवादात्यांस त्यांनी केलेल्या कृत्रिम रेतनाद्वारे जन्मलेल्या संकरित वासरे / सुधारित जातींच्या 


पारड्यांच्या पडताळणीनंतर तसेच, त्याची नोंद त्यांनी INAPH प्रणालीवर केल्याची खातरजमा 
झाल्यानतंरच प्रति वासरू रु. ५००/- (अक्षरी रु. पाचशे मात्र) एवढे प्रोत्साहनपर मानधन 
त्यांना देय राहील. 


. सेवादात्यास नेमून दिलेल्या गावांमधील गायवर्गीय, म्हैसवर्गीय, वराह, शेळी व मेंढी वर्गीय 


werd Sh व त्याच्या अनुषंगीक नोंदी, पद्ठु-पक्षांना करावयाचे सर्व रोगप्रतिबंधक 
लसीकरण व त्याच्या नोंदी, कृत्रिम रेतन व अनुषंगिक नोंदी INAPH वर करणे, तसेच वेळोवेळी 
निर्देशित कलेल्या इतर अनुषंगिक दवाखान्यातील दैनंदिन कामकाजासाठी प्रतिमाह 
रु. २,५००/- (अक्षरी रु.दोन हजार पाचठो मात्र) एवढे प्रोत्साहनपर मानधन देय राहील. 


.सेवादात्यास कृत्रिम रेतन कार्यसाठी लागणाऱ्या मुलभूत सुविधा म्हणजेच कृत्रिम रेतन संच 


(different capacities LN Containers, Al Gun, Thawing Tray, Forceps, 
Thermometer, Thermos Flasks, Scissors इत्यादी जड वस्तूसंग्रहात मोडणाऱ्या बाबी) व 
सामग्री ( Frozen Semen Doses, Liquid Nitrogen, Al Sheaths, Tissue Paper and 
Hand glows, इत्यादी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या SOP मध्ये समाविष्ट केलेल्या बाबी ) 
यांचा प्रकल्प काळावधीत १०० टक्के अनुदानावर (राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्राप्त 
निधी मधून) महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांचे मार्फत पुरवठा करण्यात यावा. 


.या योजनेअंतर्गत सेवादात्याने होतकऱ्याकडीळल गायी-म्हशीमध्ये शेतकऱ्याच्या दारात कृत्रिम 


रेतनाची सेवा पुरविणे आवश्‍यक असून, या प्रित्यर्थ त्याने शहोतकर्‍याकडून प्रति कृत्रिम 
रेतनासाठी केवळ रु. ४१/- सेवाशुल्क आकारावयाचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत यापेक्षा 
जास्त सेवाशुल्काची आकारणी करण्यात येवू नये. प्राप्त झालेल्या सेवाशुल्काचा नियमीतपणे 
भरणा संबधित पशुवैद्यकीय संस्थाप्रमुखाकडे करण्यात यावा. 

संबंधित warns संस्थाप्रमुख यांनी सेवादात्यांनी केलेल्या कृत्रिम रेतनाची किमान १० 
टक्के पडताळणी रॅन्डम पद्धतीने शहोतकरी पश्युपालकांची प्रत्यक्ष मेट घेऊन करावी. 

या योजनेअंतर्गत जन्मलेल्या वासरांना सेवादात्याने टॅगिंग करून त्याची नोंद INAPH 
प्रणालीवर घेणे बंधनकारक राहील. सेवादात्यांमार्फत केलेल्या कृत्रिम रेतनापासून जन्मलेल्या 
संकरित वासरांची / म्हशींच्या सुधारित पारड्यांची १०० टक्के प्रत्यक्ष पडताळणी व त्याची 
INAPH प्रणालीवरील नोंद घेतल्याची खातरजमा नजीकच्या पद्युवैद्यकीय संस्थेवरील 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-४, 


अधिकारी / कर्मचारी यांनी केल्यानंतर व तसे प्रमाणपत्र त्यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतरच 
सेवादात्यास वासरू जन्मल्यानंतर देय प्रोत्साहनपर रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 
१४.सेवादात्यांना त्यांनी केलेल्या कृत्रिम रेतन व कृत्रिम रेतनाद्वारे जन्मलेल्या वासरांसाठी द्याव्या 
लागणाऱ्या प्रोत्साहनपर रकमेसाठी त्यांनी केलेल्या तांत्रिक कामाच्या मासिक अहवालानुसार 
व पडताळणीनुसार संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांनी त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची 
मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र UIT विकास मंडळ, नागपूर यांचेकडे दरमहा 
करावी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र VE विकास मंडळ, नागपूर यांनी त्याप्रमाणे 
प्रोत्साहनपर रकमेचा निधी संबंधित जिल्हा WAIT उपायुक्‍त यांना उपलब्ध करून द्यावा. 
जिल्हा Wad उपायुक्त यांनी सेवादात्यांना द्यावयाची प्रोत्साहनपर रक्‍कम त्यांच्या बँक 
खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) जमा करावी. 
. प्रकल्पांतर्गत मंजूर करण्यात आलेला बाबनिहाय निधी हा “परिशिष्ट- अ” मध्ये नमूद 
बाबींसाठी प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात (DPR) समाविष्ट मंजूर घटकांकरिता खर्च 
करण्यात यावा. सदरचा खर्च करतांना उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, वित्त विभाग तसेच 
पशुसंवर्धन विभागामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले खरेदीविषयक झासन निर्णय / 
परिपत्रके यामध्ये नमूद तरतुदींनुसार विहित शासकीय कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्यात यावा. 
१६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांनी या प्रकल्पासाठी 
मंजूर करण्यात आलेल्या निधीबाबत झालेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे जी.एफ.आर. नियम क्रमांक 
१४९ अन्वये विहित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे ठेवावेत व झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखांच्या 
संदर्भात झालेले लेखापरीक्षण यासंबंधी माहिती आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांना सादर करावी. 

१७.सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचे विहीत प्रपत्रातील उपयोगिता प्रमाणपत्र 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी शासनास सादर करावे. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास उर्वरित निधी वितरित केला जाणार नाही. तसेच वितरीत निधी 
विहित कालावधीत खर्च न केल्यास प्रकल्प कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल. 

१८. हा प्रकल्प राबवून झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र प्षुधन विकास मंडळ, 
नागपूर यांनी प्रकल्पाचा फलनिष्पत्ती अहवाल आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
सादर करावा. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी सदरचा फलनिष्पत्ती अहवाल त्यांच्या स्वयंस्पष्ट 
अभिप्रायासह शासनास सादर करावा. 

१९.सदरचा प्रकल्प राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या दि. १० मे, २०२१ रोजीच्या बैठकीच्या 
इतिवृत्तातील निर्देश तसेच, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शाक सूचनांनुसार 
राबविण्यात यावा. 

२०.या प्रकल्पाचा समावेश संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा कृषि आराखड्यात (C-DAP) करण्यात 
येऊन तसे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष यांना आणि शासनास कळविण्यात यावे. 

२१.केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या आरडीएमआयएस (RDMIS) प्रणालीवर या प्रकल्पाची 
माहिती भरण्यात यावी व उपकरणांचे Geo-tagging करण्यात यावे. तसेच, प्रकल्पाच्या 
आर्थिक खर्चाचा व भौतिक साध्याचा मासिक प्रगती अहवाल नियमितपणे शासनास सादर 
करावा. 


q षु 


ae 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-४, 


२२.प्रकल्प राबविताना त्याची अंमलबजावणी, सनियंत्रण आणि मुल्यमापन करणे याबाबत 


आवश्यक तो समन्वय अंमलबजावणी यंत्रणांनी आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी 


ठेवावा. 


२३.आयुक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 


आवर्यक त्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रिय कार्यालयास तात्काळ निर्गमित कराव्यात. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२७१७०३५५०९०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


प्रति, 


०८ AW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DR. SANJAY Orca Het rR AO 


st 
2.5.4.20=690002a7555559bb0 1531 5b03adb3305c59fe381e4dcda1439d1 
VISHWANATHRAO 19129672733, 


\donym=B6831977DAFE9C462B1F5207DB8DC23334F34E62, 
serialNumber=5DBCE7AE3AC30FOES5SC90CD 14E851251037DC61F3291C8 


D O | J O D E 0EA8638C44D41143AA, cn=DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 
Date: 2021.12.27 17:08:06 +05'30' 


(डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (Waa) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय,मुंबई-३२ 

आयुक्त WPA, WMI आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


८. जिल्हाधिकारी (सर्व) 


qo, 
११, 
१२. 
१३. 
qe. 
१५. 


१६. 


उपसचिव (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष) कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र VATA विकास मंडळ, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षण), मुंबई / नागपूर. 

प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व) 

जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (सर्व) 

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 

अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम-१, २ व १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

निवड नस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट - अ 


Improving A. I. Delivery System - Through Sevadata During FY 2020-21 & 2021-22 


a Approximate |Approxim Requireme Rs. 
No. tame Quantity ate Cost ntof Funds | Crore 
per unit in @s.) 
(Rs.) 
1 Procurement of frozen semen doses @ 315 1526805 25 38170125 3.82 
doses / sevadata, for 4847 sevadatas 
2 | Procurement of 30000 sex sorted frozen semen 30000 575 17250000 1.725 
doses @ Rs575/- per dose 
3 | Procurement of LN2 @ 40 ltrs. Per sevadata per 2326560 17 39551520 3.96 
month for 12 months 
4 | Purchase of LN2 containers | i | iO | i | | 
LN2 container - 3 litr capacity 4847 6016 29159552 2.92 
LN2 container - 50 litr capacity 4847 15680 76000960 7.6 
LN2 container - 500 litr capacity 5 1200000 6000000 | 0.6 | 
5 | Procurement of A.I. Guns with container 5500 750 4125000 0.41 
Pa Procurement of A.I. Sheaths @ 315 sheaths for each 1526805 1.24 1893238.2 0.19 
sevadata, for 4847 sevadatas 
7 | Thermometer - Sevadata will be provided with 4 19388 शि 1551040 0.16 
thermometer every year. Each thermometer will 
cost Rs. 80.00 
| 8 | Hand gloves @ 1 glove per A.I. cost Rs. 5.00 per glove. 1454100 5 7270500 0.73 
[9 | Tissue paper @ 1 per A.I. cost Re. 1.00 per paper. 1454100 1 1454100 0.15 
10 | Scissors @ Rs. 150/- 4847 150 727050 0.07 
11 | Forceps @ Rs. 200/- 4847 200 969400 0.1 
12 | Thawing tray @ Rs. 150/- 4847 150 727050 0.07 
13 ) Thermos flask @ Rs. 250/- 4847 250 1211750 0.12 
14 | Procurement of Ear Tags | iO | iO | iO | | 
15 | Training to Sevadatas - Al, Tagging etc. @ Rs.3000 per 4847 3000 14541000 1.45 
Sevadata 
16 | Remuneration to Sevadatas for Al 
Remuneration to Sevadatas for Al @ Rs.100 per 1454100 100 | 145410000 14.54 
Al(Average 300 Al per year) 
Stationary for record keeping 4 registers every year. 19388 200 3877600 0.39 
Remuneration to Sevadatas for Data Entry of 4847 3000 | 145410000 14.54 
Tagging, Al & Other works @ Rs.2500 per month 
Publicity & Propaganda @ Rs.30000 to each District 34 30000 1020000 0.1 
Data entry operators at State level 3 1440000 1440000 0.144 
@Rs.20000/month/DEO for two years 
17 | computerization | i | i a) f= =e 
Netbook / Tabs @ Rs. 20,000 for 4847 Vety officer, 2 4 3 [3 णं 
COM office, 2 MLDB & 33 DDC. In first yr - 2500 & 2384 
in next yr. 
Wireless internet @ Rs. 1500 for 4847 Vety officer, 2 शकि शध कळ 4 
COM office, 2 MLDB & 33 DDC. In first yr - 2500 & 2384 
in next yr. 
Monthly charges for Wireless internet @ Rs. 275 for 
4847 Vety officer, 2 COM office, 2 MLDB & 33DDC. In षि शि. 9 शं 
first yr - 2500 & 2384 in next yr. 
18 | Remuneration to Sevadatas for Calf born 
Remuneration to Sevadatas for Calf born @ Rs.500 387760 500 | 193880000 1939. 9.39 
per Calf (Average 80 calves per year) 
Total cost for2 years (Rs.) 739949885 | 73.179 
1% administrative cost 7300000 0.73 
Total grant required 739100000 73.91 


*Inter-componental expenditure changes are permitted subject to limitation of overall project cost of Rs.73.91 Cr. 


